राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, 
अमरावती व नाशिक येथील कार्यालयांच्या 
प्रशिक्षण/शिबिरांकरीता निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र :- राछासे-२६२३/प्र.क्र.६०/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ जून, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थप्रशिबिरे /२०२३-२४/ 
का-५/४९४, दि. ०८ मे, 2023 


प्रस्तावना :- 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देडाव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना 
करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 

राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयामार्फत राष्ट्रीय छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरांबाबतचे विविध उपक्रम 
राबविण्यात येतात. त्यानुसार राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक कार्यालयांच्या ०७ 
शिबीर/प्रशिक्षणांकरीता एकूण रू. १९,०९,९७४/- (अक्षरी रूपये एकोणीस लक्ष नऊ हजार AHeal AMSA फक्त) 
इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील खालील तक्त्यात नमूद ०७ शिबीर/प्रशिक्षणांकरीता रू. १९,०९,९७४/- 
(अक्षरी रूपये एकोणीस लक्ष, नऊ हजार, नऊऱी चौर्‍्याहत्तर फक्‍त.) इतक्या निधीची प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने 
देयके पारित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशिक्षण/शिबिर कार्यालयाचे नांव वितरीत करावयाचा निधी 
Ly ३ महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. मुंबई ( CATC-¥o8 ) रु .२,८७,७२७/- 
२. | 3 महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. मुंबई (0/10-४०१) रु .२,९७,६५१/- 
३. | ३६ महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. पुणे ( CATC-909 ) रु .२,६६,३८२/- 
४. । ५० महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. औरंगाबाद रु .२,८८,८४९/- 
( CATC-209 ) Gp-Shooting 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.६०/क्रीयुसे-३ 


ष्‌. ३ महाराष्ट्र सिग्नळ कॉय, एन.सी.सी अमरावती रु ..२,२९,१६९/- 


(CATC-909) 


६. ।१महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन, एन.सी.सी. मुंबई रु .२,२२,५५१/- 


(CATC-499) 


७. | ७ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. नाशिक( CATC-44§ ) रु .३,१७,६४५/- 


एकूण रू .१९,०९,९७४/- 


२. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयासोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र. ४ परि. क्र. २७ नुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण 
कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) (२२०४ ००१६) २१, पुरवठा व सामग्री या उपलेखाशीर्षामध्ये सन २०२३- 
२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित 
करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६०६१७२७१७९१२१ असा आहे. हा Baa डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
4, 


20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d50637950208 
576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=Mah 


HANJE sn Saar rs SiR 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.६०/क्रीयुसे-३ 


८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१२.महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचाळनालयामार्फत) 

१४.विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे 

१७.गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक 

१८. समादेशक अधिकारी, ३ महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. मुंबई (CATC-¥oy ) 

१९. समादेशक अधिकारी, ३ महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. मुंबई (CATC-¥04) 
२०.समादेशक अधिकारी, ३६ महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. पुणे ( CATC-909 ) 
२१.समादेशक अधिकारी, ५० महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी. औरंगाबाद (CATC-209) 
२२.समादेशक अधिकारी, ३ महाराष्ट्र सिग्नळ कॉय, एन.सी.सी. अमरावती (CATC-909) 
२३.समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन, एन.सी.सी. मुंबई (CATC-499) 
२४.समादेशक अधिकारी, ७ महाराष्ट्र बटाळियन एन.सी.सी. नाशिक (CATC-44§) 
२५.अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५/विनियम/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
२६.निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


